सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
दापोली, जिल्हा रत्नागिरी येथील नवीन 
न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१०१/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२१ 


पहा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीसीबी-२९०९/८३४/प्र.क्र.१३७/ 
का-१३, दिनांक २५ जून, २०१०. 
२) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
क्र.बी (डब्ल्य६०१०३/२०९(१७)/१८४०, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना-: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दापोली, जि.रत्नागिरी येथील 
न्यायालय इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.३,३१,५८,०००/- इतक्या किमतीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. परंतु बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्र क्र. २ अन्वये सदर बांधकामास सुधारित 
प्रशासकिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 


दापोली, जिल्हा रत्नागिरी येथील नवीन न्यायालय इमारतीच्या बांधकामासाठी 
रु.४,८२,४१,२३२/- (रुपये चार कोटी ब्याऐंशी लक्ष एक्केचाळीस हजार cal बत्तीस 
फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या 
शासन निर्णयाद्वारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


.क्र. बाब सुधारित प्रशासकिय मान्यता 
रुपयात 

i | . __ (इमारत बांधकामाचा खर्च २,८७,१२,०००/- 
२. । विद्युतीकरण २४,३१,०००/- 
३. ।वातानुकूलन, अग्निशमन, सोलार यंत्रणा, हाका पता 

पथदिवे, पाण्याचा पंप, विद्युत जोडणी ae 

४. | डायसवफर्निचर १५,८३,०००/- 
५. । निविदा कलम ३८ नुसार देय रक्‍कम ९,७८,०००/- 


६. भाववाढ ५,२६,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१०१/का-१३ 


७. । आवारभित पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ६९ ,(93,000/- 
८. वाहनतळ J ९,२०,०००/- 
९. । रंगकाम १५,४३,०००/- 
(192 '| ०. ।रेन वॉटर हार्वेस्टिंग २,९३,०००/- 
११. | आकस्मिक खर्च १८,०३,०००/- 
१२. । विमा २,२५,०००/- 
१३. | eg a सेवा कर ११,६८,०००/- 

एकूण ४,८२,४१,०००/- 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत THR 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

को) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/ तां.१, दिनांक १०जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/ 


इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

उ) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा 
व सत्र न्यायाधिडा यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 

ऊ) प्रस्तावांतर्गत कामात यापुढे कोणतेही बदल करण्यात येऊ नयेत. प्रस्तावांतर्गत 
कामात बदल/वाढ करावयाची झाल्यास विहीत पध्दतीने मान्यता घेण्यात यावी. 
अन्यथा संबंधीत अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात यावी. 

ए) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा 
व सत्र न्यायाधिडा यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी“ मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम, (03) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकाम (कार्यक्रम), ५३ मोठी 
बांधकामे (४०५९०६७२)व (29) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा), ०१ (२१) मोठी 
बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१०१/का-१३ 


टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ 
नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७८/१९/ईमा-२, 
दिनांक १ जानेवारी २०२०, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२३/१४४३, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२० तसेच, व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२० 
रोजी झालेलया बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. 
विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥१॥/99॥॥॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२१०१२५११३७२०३८१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ilesh Shankar 1९0130 


Law And 
postalCode=400032, st=Mah; ht 


Shailesh 
19% }dcff7c1 7e9b25dad79d7cd3ea3de9c8b3 
ca 6, 
‘ialNumbe 86 1 dOceafa25f48a5a2ac90639ceb2c06fa0270 
h a n a [| h a e 5a5830cc6e659de0cd053783, ‘Shailesh Shi 
Date: 2021.01.25 11:41:33 +05'30' 


(शैलेश शां. खाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


20 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

मा.प्रबंधक, बीडब्ल्यू शाखा,उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी. 

महालेखापाल (AB व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व 
नागपूर, 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
wes 


xn 


S 
nas Ss YT WTS Th *-> *->  *-*€ ६-4 


(९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१०१/का-१३ 


९) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी. 
१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 
१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


